वाचा:- 


परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन, नियुक्‍ती 
पुढे सुरु ठेवण्याबाबत.... 
डॉ. मनोहर विठ्ठलराव पडुळ, सहयोगी प्राध्यापक 
(जीवरसायनशास्त्र, शासकीय विज्ञान संस्था, 


मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : परिविक्षा-२०२३/प्र.क्र. १०६ /मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जुन, २०२३. 


१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:नियुक्‍ती-२०१८/(१३०/१८)/मशि-१, 
दिनांक १५.१२.२०१८. 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : ममअ-२०२३/परिविका/पडुळ/प्रशा- 
१/६२०३, दिनांक १५.०५.२०२३. 


शासन seat :- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
उमेदवार म्हणून डॉ. मनोहर विठठलराव पडुळ यांची सहयोगी प्राध्यापक (जीवरसायनशास्त्र), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) गट-अ, या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षा 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली होती. वैयक्तिक तपासणी सूचीनुसार, डॉ. मनोहर पडुळ 
यांचा वैयक्तिक सेवा तपशिळ तपासला असून, त्यांचे परिविक्षा कालावधीतील काम समाधानकारक 
असल्यामुळे, खालील तपशिलातील स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकाला त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करण्यात येऊन त्यांची नियुक्‍ती पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अध्यापकाचे नाव | नियुक्तीचा कार्यभार  । परिविक्षा | परिविक्षा सेवा 

व पदनाम शासन निर्णय  । धारण कालावधीत | कालावधी । नियमितपणे पुढे 
क्रमांक व दिनांक | केल्याचा । घेतलेल्या | समाप्तीचा | चालू ठेवण्याचा 

दिनांक रजा दिनांक दिनांक 

१ | २ ३ a 4 द 

डॉ. मनोहर  । झासन निर्णय २८.०३.२०१ | निरंक २७.०३.२०२१ | २८.०३.२०२१ 

विठ्ठलराव क्रमांक- नियुक्‍ती- | ९ (म. नं.) 

पडुळ, सहयोगी | २०१८/(१३०/१८) | (म. पू.) 

प्राध्यापक, / 

जीवरसायनशा । मशि-१, 

a दि.१५.१२.२०१८ 


शासन आदेठा क्रमांकः परिविक्षा-२०२३/प्र.क्र. १०६ /मशि-१ 


2. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१७१८०६७१०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATAP 
PANDURANG 
LUBAL 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
डॉ. मनोहर विठ्ठलराव VSS, सहयोगी प्राध्यापक (जीवरसायनशास्त्र, शासकीय विज्ञान 
संस्था, मुंबई. 


प्रत, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 
३. संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/मुंबई. 
५. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
६. निवडनस्ती/मशि-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


